महाराष्ट्र शासन 
क्र.मावज-२०१८/६५९/प्र.क्र.१५८/३४-अ, 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०९ ऑक्टोबर, २०१८ 


संदर्भ :- उपसंचालक (पर्सोनेल), प्रसारभारती, नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन seat क्र. 
॥-१०/ 49(9/2098-PPC, दि. २८.८.२०१८ 


आदेशा 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील श्री. गणेश रामदासी, उपसंचालक (माहिती) यांची 
प्रसारभारती, केंद्र सरकार यांच्या कार्यालयात संचालक (प्रशासन) या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. त्यांची त्या कार्यालयातील प्रतिनियुक्ती उपसंचालक (पर्सोनेल), प्रसारभारती, 
नवी दिल्ली यांच्या संदर्भाधीन कार्यालयीन आदेशान्वये दि.३१.८.२०१८ AA) पासून संपुष्टात 
आणण्यात आली आहे. श्री. रामदासी हे माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळलयात दि.७.९.२०१८ (4.4) 
पासून रुजू झाले आहेत. आदेझ्ाच्या दिनांकापासून त्यांची पदस्थापना आता उपसंचालक (माहिती) 
(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई या पदावर करण्यात येत आहे. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००९१६०२१८०२०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao 
Musale 


ju 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


Ramkisan 
Narayanrao दण sr 


2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf154f99 
ec0b0d9e613209e20e7a21 5f026da6875ae, 


Musale 0710), 
(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा व परिक्षा), मुंबई, 
३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
५. उपसंचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
६. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 
९. संबंधित अधिकारी (मावज मार्फत), 
१०. निवडनस्ती. 


